राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार 
योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१९-२० 
मधील ₹६.२५ कोटी निधी पुनर्जिवित करुन चालू 
वर्षी विनियोगात आणण्याकरिता वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२०. 
संदर्भ : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१९. 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि.२९/०६/२०१९. 
५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०४/०३/२०२०. 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २०/०३/२०२० 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुनर्वि -२०१९/प्र.क्र. ८८/(४)/२-अे, दि.२७/०३/२०२० 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २७/०३/२०२० 
. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-३/२०१९ आरकेव्हीवाय, दि. १५/०४/२०२०. 


man (२ GS —& 


प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal RKVY) केंद्र शासनाने 
संदर्भाकित संदर्भ क्र. ३ येथील दि. २२/०२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास सन २०१९-२० करिता एकूण 
₹४१८.४५ कोटी रक्कमेचे वार्षिक नियतवाटप (Allocation) HGR केले होते. त्यापैकी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
₹३११.२१ कोटी (केंद्र हिळऊ्याचा ₹१८६.७३ कोटी + राज्य हिळऊ्याचा ₹१२४.४८ कोटी) निधीचे नियतवाटप 
(Allocation) मंजूर होते. सदर निधीपैकी पहिल्या हप्त्यात केंद्र व राज्य हिऊर्याचा मिळून एकूण ₹१५५.६१ कोटी 

निधी संदर्भ क्र. ४ येथील दि. २९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. 
संदर्भ क्र.५ येथील दि. ०४/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता दुसऱ्या 
हप्त्यात राज्यास वितरीत केलेला ₹९३.३६ कोटी निधी संदर्भ क्र. ६ येथील दि. २०/०३/२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. तथापि, समरुप राज्य हिळछ्याचे ₹ ६२.२४ कोटी निधीचे वितरण करण्यास पुरेसा 
निधी उपलब्ध नसल्यामुळे उपलब्ध करून देण्यात आलेला रू. ५३.३१ कोटी निधी संदर्भ क्र. ८ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 
दि.२७/०३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत केलेला असून रु.८.९३ चे वितरण 
अद्याप बाकी आहे. 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ९ येथील दि. १५/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० मधील राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना - रफ्तार योजनेचा अखर्चित निधी पुनर्जिवित (Revalidate) करुन सन २०२०-२१ मध्ये 
विनियोग करण्यास मान्यता दिळेली आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण प्रवर्गाचा उपरोक्‍त अवितरीत रु.८.९३ कोटी 
निधीपैकी वित्त विभागाने पुनर्जिवित करुन दिलेला रु.६.२५ कोटी निधी चालू वर्षामध्ये खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 
शासन निर्णयः 
१. या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी राज्य हिळ्याचा ₹६.२५ कोटी निधी (रुपये सहा कोटी पंचवीस लाख 
फक्त) सन २०२०-२१ या वर्षात मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पुनजिवित करुन आयुक्त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता राज्य हिऱड्याचा ४०% मंजूर निधी 
क्र 
le . राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - ६.२५ 


सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 


२. परिच्छेद क्र. १ नुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - CAR या योजनेंतर्गत राज्य हिस्याचा ₹ ६.२५ कोटी 
निधी (रुपये सहा कोटी पंचवीस लाख फक्त) उपलब्ध करुन दिला असून तो पुढील लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा : 
प्रवर्ग राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक डी -३ 

२४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च 
सर्वसाधारण  । (००) (११) कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (४० टक्के राज्य हिस्सा) 
(२४०१ ५२२५) ३३-अर्थसहाय्य 


३. या झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या ₹६.२५ कोटी निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि 
आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 


४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹६.२५ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडलेल्या स्वीय प्रपंजी 
लेखा खात्यात (PLA) जमा करावा. 

५. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता पुढील अंमलबजावणी 
यंत्रणांना ₹ ६.२५ कोटी (रुपये सहा कोटी पंचवीस लाख) निधी प्रकल्पनिहाय वितरण करण्यात येत असून 
त्याबाबतचा तपशिल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अमध्ये नमूद केला आहे व त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ.क्र वितरीत निधीचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तप्ञील वितरीत निधी 
द्वि आयुक्त (कृषि) १.०३ 
Q | आयुक्त (पश्रुसंवर्धन) ५.२२ 
एकूण वितरीत निधी (सर्वसाधारण प्रवर्ग) ६.२५ 


६. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - CAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० नुसार 
या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार, आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१५३/२०२०/व्यय-१, दि. २५/०८/२०२०, अन्वये, सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी पुनर्जिवित 
करुन चालू वर्षाकरिता खर्च करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२८१३०७५४५६०१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S h ri k ant Bich oncorrien oat ‘our ayiculture and ADF Department 


-=400032, st=Maharashtra, 
25.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 12fe19b8965025d482b I beeOfffaa62085c34db6bfds 


serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c991F 
handrakant An ५९ seater chen 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 


. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

. आयुकत (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

ag: 
२०. 
२१. 


वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

शासन निर्णय क्र. राकृवि 0398 /प्र.क्र. ८८/१४-अ , दि. २५ सप्टेंबर, २०२०. चे सहपत्र 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु. ६.२५ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प | प्रकल्प | सन २०२०- | सन २०२०- या शासन 
क्र Hort | किंमत | किंमतीपैकी | २१पर्यत | २१करिता निर्णयान्वये 
वर्ष राकृवियो | वितरीत शिल्लक वितरीत करण्यात 
हिस्सा | केलेला निधी | प्रकल्प किंमत येत असलेला 
/निधी निधी 
व्हि २ ३ | ४ | 4 ६ ७ (६-६) ८ 
गि उन्नत शेती - समृद्ध शोतकरी मोहिम 
pe विकी वील २०१८-१९ | १२०.०० | ६०.०० ४४.७० १५.३० १.०३ 
अंतर्गत यांत्रिकीकरण प्रकल्प 
अ. आयुक्त (कृषि १२०.०० | ६०.०० ४४.७० १५.३० १.०३ 
२ | विदर्भव मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प 
य पकती २०१७-१८ | १७४.४२ | १७४.४२ ४४.७२ १२८.७० ३.८० 
३ | पशुजेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे येथे 
GMP प्रणालीनुसार व्यावसायीक लहान २०१७-१८ | 90,00 | १०.०० ७.४५ २.५५ १.४२ 
प्राण्यांचे प्रजोत्पादन केंद्र स्थापन करणे. 
ब. आयुक्त (पशुसंवर्धन) १८४.४२ | १८४.४२ ५२.१७ १३१.२५ ५.२२ 
एकूण (अ--ब) 308.82 | २४४.४२ ९६.८७ १४६.५५ ६.२५ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


